सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ 
अस्थायी पदांना अस्थायी पदांना 
दि.१/९/२०२२ ते दि.२८/२/२०२३ 
पर्यत मुदतवाढ देण्याबाबत.......... 


महाराष्ट्र शासन, 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. राजस-२०२२/प्र.क्र.६६/५स 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार,पणन व Tale विभाग क्र.राजस-१००८/प्र.क्र.५३८/५स, 
दि.५/५/२०११ 


2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.राजस-२०२२/प्र.क्र.६६६/५स, 
दि.१६/३/२०२२ 


३) सहकार आयुक्त व निबंधक, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्थापना/ कक्ष-१/अस्थायी पदे/ 
मुदतवाढ/८४७/२०२२, दि.२५/८/२०२२ 


४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/८/२०२२ 


शासन निर्णय :- 


सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदांना दि.३१/८/२०२२ पर्यंत पुढे चालू 
ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१६/३/२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. प्रशासकीय कारणास्तव सदरची पदे पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक असून त्यांना सन २०२२-२०२३ 
साठी मुदतवाढ मिळणे आवश्‍यक आहे. सबब, सहकार खात्यातील (प्रशासन) १४६७ अस्थायी पदे 
दि.१/९/२०२२ ते दि.२८/२/२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर १४६७ अस्थायी पदांची विगतवारी प्रपत्र अमध्ये व त्यावरील खर्चाचे लेखाशिर्ष प्रपत्र ब 
मध्ये दर्शविले आहे. त्याप्रमाणे सदरचा खर्च त्या-त्या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२२-२०२३ च्या मंजूर 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१८/८/२०२२ अन्वये विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.६६/५स 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्या संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२०९१९१४४५१४०१०२ असा 


आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PALLAVI KISHOR ५०५५५७५... 


20=ba35d79c9fe547ea6b606f742ced2d6ebfd2c68412e49f5 
dac040ea7952ed5d, postalCode=400032, ‘Mahi ht 


aras| 
serialNumber=E01062E9C78C46 16D627A8CFOA5B109EDC1A71F 
9A6CDOF92B84DDFCFC6C858AC, PALLAVI KISHOR KOLEKAR 
Di 2022.09.19 14:47:18 +05'30' 


(पल्लवी कोळेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 


. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई, नागपूर. 
. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

९. 


अधिदान व लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१०.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

११.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१२. उपकोषागार अधिकारी, वाशी, नवी मुंबई. 

१३.वित्त विभाग, (व्यय-२/अर्थसंकल्प-१९/ वित्तीय सुधारणा) मंत्रालय, मुंबई. 

१४.कक्ष अधिकारी (कार्यासन १७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती- कार्यासन पस. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.६६/५ स 


प्रपत्र- “अ 
शासन निर्णय क्रमांक राजस-२०२२/प्र.क्र.६६/५स, दि.१९सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयातील 
सहकार खात्यातील (प्रशासन) कार्यरत असणाऱ्या १४६७ अस्थायी 
पदांच्या विगतवारीचे विवरणपत्र 
वेतनश्रेणी (रुपये) ग्रेडपे पदांची संख्या 

५_ | सहायक Pea 

ब) अराजपत्रित 
(300-9000 
९३००-३४८ 
९३०००३४८०० 

कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक ९३००-३४८०० 


९३०००३४८०० 


aa) 


vo 


२ | सहकार अधिकारी श्रेणी-२ ९३००-३४८०० 
र ९३००-३४८०० 


____| 
== 
aa 
____| 
प 
९ 
roe 
. 
ही) 


प्रतवारी परीचर ४४००-७४४० 
पहारेकरी 


vo 


AD 


क ९३००३७८ 
१० ९३००३७८ 
ष्ट सांख्यिकी सहाय्यक, क्षक 


A 


“(_) | “(_) 
42) 


“९) | #* 
ळ | © 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस-२०२२/प्र.क्र.६६/५स 


प्रपत्र - “ब” 
योजनानिहाय आस्थापनानिहाय खर्चाचे लेखाशिर्ष 
अ.क्र. योजना निहाय आस्थापना लेखाशिर्ष 
शि सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था 
(दत्तमत-२४२५००११) 
(भारित २४२५००२२) 
२ | संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
राज्य, पुणे (०१)(०३) पणन संचालक (दत्तमत २४२५ ००४९) (भारित 
२४२५०९९८) 
३ | संचालक, हातमाग, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग, | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर (०१)(०४) हातमाग, यंत्रमाग व सहकारी वस्त्रनिर्माण यांचे 
संचालनालय (२४२५००५८) 
४ | विभागीय व जिल्हा पातळी २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
(०१)(०५) विभागीय व जिल्हा प्रशासन (२४२५ ००६७) 
५ | वसूली योजनेखालील १२० शिपायांची | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 
पदे (०१)(०७) वसुलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग 
(२४२५ ००८५) 
६ | Se वार्ता, समन्वय सेवा व पणन | २४२५-सहकार, १०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय 
(संशोधन व सर्वेक्षण) (०१) पणन सहकारी संस्था 
(09)(09) एकत्रित बाजार माहिती सेवा (२४२५०३८१) 
(०१)(०२) पणन सर्वेक्षण व संशोधन याकरिता कर्मचारी वर्ग 
(२४२५०३९९) 
७ । प्रतवारी विकास २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०१) पणन सहकारी संस्था, 
(०१)(०३) प्रतवारी विकास (२४२५०४०५) 
८ | सहकार ग्राहक भांडाराची संघटना ३४५६-नागरी पुरवठा, 
१९५ ग्रामीण भागातील ग्राहक संस्थांना सहाय्य 
(०१)(०१) पर्यवेक्षी कर्मचारी वर्ग (३४५६००१२) 
९ | सहकार उपसा जलसिचन कक्ष २४२५-सहकार, १०८ इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य 
(०५) इतर संकीर्ण सहकारी संस्था 
(०५)(०१) सहकारी उध्दरण सिंचन योजनांकरीता 
कर्मचारी वर्ग (२४२५०६१२) 
शि ०_। योजनेत्तर, आदिवासी योजनेखाली मंजूर | २४२५-सहकार, ००१-संचालन व प्रशासन 


झालेला कर्मचारी वर्ग 


(०१)(०१) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, 
(दत्तमत २४२५ ००११) (भारित २४२५००२२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


